राज्य परिबहन अपिल न्यायाधिकरण 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबा येथे विशेष सरकारी 
'बकीलाची नेमणुक करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
'गृह बिभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : एमसीटी-०१९९/सौआर- ९४ /पारे -५ 
मंत्रालय, Had - ४०००३२ दिनांक : 2७ एप्रिल, २००१ 


१) शासननिर्णय, fin, क्रमांक :एमसीटी-१०९७/सीमार-५७/परि-७ 
'दिनांक २२ जानेबारी, १९९९८ 

२) सह परिबहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अर्धशासकौय पत्र क्र.पोआाका? 
'का-८-अ/९६ -९८/३७२४ दिनांक १५ मार्च, २०००. 

3) सहपरिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अर्धशासकीय पत्र we aT 
का--अ/ संकीर्ण ९६-९//२००१/७०७१- दिनाक १८.४. २००१ 


शासन निर्णय :- राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथे सरकारी वकील 
Seer श्री एक.आरनाईक यांची नेमणूक उपरोक्‍त दिनांक २२.९८ च्या शासन निर्णवान्कये करण्यात 
आली होती. श्री. नाईक आजारपणामुळे दिनांक १०.९२.९८ पासून गैरकगर असल्यामुळे प्रकृतीच्या 
कारणास्तव त्यांची नियुक्ती रह करणेत येत आहे. या न्यायाधिकरणात विरोष सरकी बकोला अभावी 
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे. म्हणुत या पदासाठी पात्र वकीलांच्या नावांची 
शिफारस करण्याबाबत परिवहन आयुक्त, महराष्ट्र राजय, मुंबई यांना विनंती करण्यात आली, त्यानुसर 
त्यंनी, श्री. केरकर यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.. त्यांची शिफारस प्राय घरुन श्री. उल्हास जी. 


र श्री. केरकर यांना राज्य a अपिल न्यायाधिकरणात शासनाची बाणू मांडण्यासाठी 
प्रत्येक दिवशी रु.९०००/- ( रुपये एक हजार) फक्त इतके शुल्क दिले जाईल. 
2 यासाठ होणारा खर्च " २०४१-बाहनांबरील कर-००१- संचालन ब प्रशिक्षण -००१ 


(2९) परिवहन आयुक्‍्त,१२ व्यावसायिक कर विशेष सेवा " या लेखाशिर्षा खाली या आर्थिक वर्षात 
संगूर झालेल्या अनुदानातुन भागविण्यात येईल. 


he Sar. 


ड्‌ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
-सोआर-५३१/२०००/ब्यय-८, दिनांक १३.१०.२००० नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


त्न्शिं वागते 
aT 
( ब्िजय बागबे ) 

कार्यासन अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन 


परिवहन आयुक्‍त, महराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत; ३ रा/ ४ था मनला, बांद्रा (पू) 
मुंबई-४०० ०५१ 

अंधक राज्य परिवहन अपिल ऱ्यायाधिकरण महाराष्ट्र ar, ९,हजारीमल सोमाणी मार्ग, 
मुंबई-४०० ००९ 

महालेखापाल ( लेखा ब अनुशेयता |e परिक्षा ) महाराष्ट्र -! मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

'निवासो लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

श्रो. उल्हास जी. केरकर ( परिबहन आयुक्‍त , यांचे मार्फत ) 

'किततबिमाग/ व्यय-८ 

'निबडनस्ती( परि -५) 


